जिल्हा नियोजन समिती, नांदेड साठी 
“कार्यकारी समिती” गठित करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२१/प्र.क्र.४/का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ फेब्रुवारी, २०२१. 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम ,१९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८ 
४ जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती,नांदेड यांचे पत्र 
क्र.जिनिस/कासनां/का-२/२०२०-२१/कावि-१७, दिनांक ०८/०१/२०२१ 


शासन निर्णय :- 
“ महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ च्या कलम ११ 


च्या तरतूदी अनुसार जिल्हा नियोजन समितीला सहाय्य करण्यासाठी, जिल्हा नियोजन 


समितीच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाळी एक “कार्यकारी समिती” गठित करण्याबाबतची तरतूद 


महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम, २०१८ च्या “नियम ६-अ” मधे 


करण्यात आली आहे. त्यानुसार उपरोक्त नमूद कार्यकारी समितीमधे उक्त अधिनियमाच्या 


कळलम ३ (३) च्या परिच्छेद दोन अन्वये एकूण “नामनिर्देशित सदस्य” यांचेपैकी २ 


“नामनिर्देशित सदस्य” आणि कलम ३ (३) च्या परिच्छेद चार (अ) व (फ) नुसार एकूण “ विशेष 


निमंत्रित “ सदस्य यांचेपैकी २ “विशेष निमंत्रित” सदस्यांची नियुक्‍ती होणे आवश्‍यक आहे. 


2: “महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम, २०१८” मधील 


“नियम ६-अ” च्या तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) 


अधिनियम,१९९८ च्या कलम ३ (३) च्या परिच्छेद दोन अन्वये एकूण “नामनिर्देशित सदस्य” 


आणि कलम ३ (३) च्या परिच्छेद चार (अ) व (फ) नुसार एकूण “विशेष निमंत्रित” सदस्य 


यांचेपैकी, जिल्हा नियोजन समिती, नांदेड चे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री यांनी शिफारस 


केल्यानुसार नांदेड जिल्ह्यातील सन्माननीय आमदार यांच्या नामनिर्देशनासह जिल्हा नियोजन 


समिती नांदेड ची “कार्यकारी समिती” पुढीलप्रमाणे गठित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.४/का.१४८१-अ 


अ.क्र. नांव पदनाम 

१. | मा.पालकमंत्री, नांदेड अध्यक्ष 
२. | श्री.बालाजी कल्याणकर, विधानसभा सदस्य विशेष निमंत्रित सदस्य 
३. | श्री.हरीहर विश्वनाथराव भोसीकर विशेष निमंत्रित सदस्य 
४. | श्री.प्रकाडा मारोती वसमते नामनिर्देशित सदस्य 
५. | श्री.एकनाथ सटवाजी मोरे नामनिर्देशित सदस्य 
६. | विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद सदस्य 
७. | जिल्हाधिकारी, नांदेड सदस्य 
८. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड सदस्य 
९. जिल्हा नियोजन अधिकारी, नांदेड संयोजक 

३. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, नांदेड यांनी उपरोक्त sear सर्व 


संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

छ. महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥/859॥1॥9.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०२०३११४७०५५९१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Vijesing | 

Fattesing Vasave = 
(fa. फ. वसावे) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, नांदेड यांचे खाजगी सचिव. 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग,औरंगाबाद. 
जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, नांदेड. 
उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 


one SG © 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.४/का.१४८१-अ 


१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, नांदेड. 
११. जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड. 

१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 

१४. निवडनस्ती,का-१४८१ अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


